शासन शुद्धीपत्रक-वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि 
विद्यापीठ, परभणी अंतर्गत कृषि महाविद्यालय, लातूर 
येथील सर्वे क्र३७ मधील १० एकर जमीन जिल्हा 
रुग्णालय, लातूर करीता उपलब्ध करुन देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्र.मकृवि-१२१८/प्र.क्र.३१/७-अे, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२ 
दि. ०९ ऑगस्ट, २०२४ 
वाचा :- १. सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय, क्र. संकीर्ण-२०१२/प्र.क्र.१४१ आरोग्य-३, 
दि.१७.०१.२०१३ 
२. कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्रमांक मकृवि-१२१८/प्र.क्र.३१/७-अ, दि.०४.०२.२०१९ 
३. सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:मकृवि-२०२३/प्र.क्र.३४३/आरोग्य-४, 
दि.१९.०६.२०२४ 

शासन शुद्धीपत्रक :- 

उपरोक्त संदर्भ क्र. २ येथील विभागाच्या दि.०४.०२.२०१९ च्या शासन निर्णयात वसंतराव नाईक 
मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी अंतर्गत कृषि महाविद्यालय, लातूर येथील सर्वे क्र.३७ मधील १० एकर जमीन 
शासकीय मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल, लातूर करिता उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे, असे 
नमूद आहे. 

सदर शासन निर्णयात ज्याठिकाणी, “शासकीय मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल, लातूर” असा उल्लेख 
करण्यात आलेला आहे, त्याऐवजी आता “जिल्हा रुग्णालय, लातूर” असे वाचण्यात यावे. 
२. सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२४०८०९११३३०४४००१ असा आहे. हे शासन 
शुद्धीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


PRATIBHA MADHAV ; 
PATIL र 
(प्रतिभा पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा. मंत्री (कृषी) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४. मा.मंत्री (सार्वजनिक आरोग्य विभाग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः मकृवि-१२१८/प्र.क्र.३१/७-अ, 


५. मा. प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६. मा. प्रधान सचिव (कृषी), कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७. महासंचालक, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे, 

८. कुलगुरु/कुलसचिव/नियंत्रक, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी 

९. जिल्हाधिकारी, लातूर. 

१०. महालेखापाल (लेखा व लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
११. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, लातूर मंडळ, लातूर. 

११. जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, लातूर. 

११. निवड नस्ती, कार्यासन ७-अ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


